पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी 
केलेल्या धानाची भरडाई व राईस 
फोर्टिफिकेडान बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : - २४ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा :- 


१) झासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-११२३/प्र.क्र.१२३/ना.पु.२९, दि.०९.११.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६२१/प्र.क्र.३०३/ना.पु २९, दि.१७.१०.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत “विकेंद्रीत खरेदी 
योजना” संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत. 
त्याच बरोबर संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल, २०२३ पासून किमान आधारभूत किंमत 
खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या भरडाईअंती प्राप्त होणाऱ्या सीएमआरचे 
(तांदळाचे) फोर्टिफिकेडान करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार उक्त योजनेंतर्गत 
खरेदी होणाऱ्या धानाची भरडाई व राईस फोर्टिफिकेशन सुरु करणे आवश्‍यक आहे. धानाची भरडाई ही 
अभिकर्ता संस्थांनी (दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) केंद्र शासनाच्या विहित मापदंडानुसार 
करावयाची आहे. 


२ & भरडाईचा कालावधी :- 


पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदीचा काळावधी खरीप हंगामाकरिता दि.०९ नोव्हेंबर, २०२३ ते 
दि.३१ जानेवारी, २०२४ असा असल्यामुळे विहित मुदतीत भरडाई पूर्ण करण्याची दक्षता अभिकर्ता 
संस्थांनी घ्यावी. धान भरडाईचे काम लवकरात लवकर व शक्‍यतो धान खरेदीच्या दिनांकापासून एका 
महिन्यांत अथवा SRT उशीरा दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत पूर्ण करावे. त्यादृष्टीने अभिकर्ता 
संस्थांनी आवऱ्यक ते पूर्वनियोजन करावे. 
३)  भरडाईसाठी जिल्हा समन्वय समिती :- 


जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अभिकर्ता संस्थांच्या मदतीने खालीलप्रमाणे जिल्हा समन्वय 
समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी:- 


| जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सदस्य 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सदस्य 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
मार्केटिंग फेडरेशन /आदिवासी विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक सदस्य-सचिव 
(त्यांच्या संबंधित भौगोलिक क्षेत्रानुसार) 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


४) जिल्हा समन्वय समितीच्या जबाबदाऱ्या :- 


४.१ 


४.२ 


8.3 


9.8 


४.६ 


४.७ 


खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता खरेदी केंद्राजवळील, सक्षम sen भातगिरण्यांची 
नियुक्‍ती करणे. 

केंद्र शासनाच्या दिनांक १८ एप्रिळ, २०२२ च्या पत्रान्वये, राज्यात टप्पा ३ मध्ये (एप्रिल, २०२३ ते 
मार्च २०२४) संपूर्ण राज्यात फोर्टीफाईड राईस वितरित करावयाचा आहे. त्याअनुषंगाने पणन 
हंगाम २०२३-२४ मध्ये धान गिरणीधारकांची निवड करताना ज्या गिरणीधारकांकडे फोर्टीफाईड 
तांदुळ करण्याकरिता विहीत मानांकन असलेल्या Dynamic blending machine आहेत, अशा 
गिरणीधारकांना प्राधान्य देण्यात यावे. निवड केलेल्या गिरणीधारकांना योजनेंतर्गत खरेदी 
झालेल्या धानाची भरडाई सुरू करण्यापूर्वी Dynamic blending machine लावण्याबाबत 
सूचना देण्यात याव्यात. तसेच फोर्टिफाईड राईस संदर्भात उपरोक्‍त “वाचा क्र.२” येथील शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


चालू हंगामासाठी गिरणीधारकांची नियुक्‍ती करताना नव्याने प्रस्ताव मागवून भरडाईचे काम 
देण्यास जिल्हा समन्वय समिती सक्षम राहील. 


नवीन गिरणीधारकांची नियुक्‍ती करताना तो गिरणीधारक असल्याबाबतचे सबळ पुरावे घेण्यात 
यावेत. जसे गिरणीचे उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे प्रक्रियादार 
असल्याचे प्रमाणपत्र, गिरणीच्या नावाचे मागील ३ महिन्यांचे विद्युत देयक, मागील ३ वर्षाचे 
अंकेक्षण अहवाल (ज्यामध्ये निव्वळ मूल्य अधिक्य असावे), वस्तु व सेवा कर नोंदणी प्रमाणपत्र व 
मागील कोणत्याही हंगामाचे धान/तांदुळ (Custom Milled Rice CMR) बाकी नाही व 
शासनाला कोणतीही रक्‍कम देय नाही, अशा आठायाचे ₹ ५००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र 
घेण्यात यावे. ज्या गिरणीधारकांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे तसेच ज्यांच्याकडे 
मागील हंगामाचे धान/तांदुळ (CMR) RFS आहे, अशा मिलर्सला भरडाईचे काम देण्यात येऊ 
नये. 


अ. ज्या गिरणीधारकांनी नव्याने गिरणी सुरु केली आहे, त्या गिरणीधारकांकडे मागील वर्षाचे 
“अंकेक्षण अहवाल” उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याने त्या गिरणीधारकांकरिता अंकेक्षण 
अहवालाची अट अनिवार्य करण्यात येऊ नये. तसेच गिरणीमध्ये धान भरडाई सुरु 
झाल्यानंतरच्या काळावधीपासूनचे वीज देयक वीज कंपनीकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्या 
गिरणीधारकांकडून उपलब्ध करुन घेणे. 

आ. जे गिरणीधारक केवळ सॉरटॅक्स अथवा पॅराबॉईल्ड याच प्रकारचे काम करत असेल तर 
त्या मिळर्सना धानाच्या भरडाईचे काम देण्यात येऊ नये. 

मागील हंगामातील नियुक्‍त केलेल्या ज्या गिरणीधारकांबाबत तक्रारी नाहीत व ४.२ येथील 
अटीची पूर्तता करणाऱ्या गिरणीधारकांच्या करारनाम्याचे नुतनीकरण पणन हंगाम २०२३-२४ 
करिता करणे व त्यांच्यामार्फत भरडाईची प्रक्रीया राबविणे. 


केंद्र शासनाने Linking of electricity consumption of mills with the milled quantity of 
Paddy करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने नियुक्‍त होणाऱ्या मिळरचा महावितरण 
ग्राहक क्रमांक संबंधित अभिकर्ता संस्थेमार्फत NeML संस्थेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 

TI स्थानिक गिरणीधारकांचा प्राथम्याने विचार करावा. तथापि, ज्या भागामध्ये धान भरडाई 
गिरण्यांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी लगतच्या जिल्ह्यातील गिरणीधारकांची नियुक्‍ती 


पृष्ठ ४० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.१२ 


४.१३ 


४.१५ 


४.१६ 


करणे व शासनाच्या हिताचे असल्यास stant गिरणीधारकांकडून धान भरडाई करावयाची 
झाल्यास, असे प्रस्ताव अभिकर्ता संस्थांनी जिल्हा समन्वय समितीच्या मान्यतेने शासन 
मान्यतेसाठी पाठविणे. त्याचप्रमाणे, लगतच्या जिल्ह्याव्यतिरिक्‍त धान भरडाई करावयाची 
असल्यास, असे प्रस्ताव अभिकर्ता संस्थांनी जिल्हा समन्वय समितीच्या मान्यतेने शासन 
मान्यतेसाठी पाठविणे. याकरिता पूर्वतयारी म्हणून जिल्ह्याबाहेरील गिरणीधारकांशी देखील 
करार करणे गरजेचे आहे. 


ज्या गिरणीधारकांवर गुन्हा दाखल झाला असेल, san गिरणीधारकांस भरडाईचे काम 
देण्याबाबत सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन त्याबाबतचा निर्णय जिल्हा समन्वय समितीने 
घ्यावा. 


मागील पणन हंगामात विविध कारणांमुळे धान भरडाईकरिता केंद्र शासनाकडे मुदतवाढीचे 
प्रस्ताव सादर करावे लागले होते. चाळू पणन हंगामात धान भरडाईची कार्यवाही विहीत मुदतीत 
होण्याकरिता धानाची भरडाईसाठी Gas करणे तसेच, धान भरडाई करुन फोर्टीफाईड 
तांदुळ/सीएमआर शासकीय गोदामामध्ये जमा करणे याचा कालबध्द कार्यक्रम आखणे. 


भरडाई सुरु होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील खरेदीचा अंदाज घेऊन, तयार होणारा सीएमआर जमा 
करण्याकरिता जिल्ह्यातील उपलब्ध गोदाम क्षमता विचारात घेऊन, आवश्‍यक अतिरिक्‍त 
गोदाम भाड्याने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्तीची गोदामे 
भाड्याने घेतली जाणार नाहीत याची दक्षता घेणे. खाजगी गोदामे भाड्याने घेताना वर्षभर 
वाहनांची वाहतूक सुरळीत राहील अशीच गोदामे भाड्याने घेणे. इतर जिल्ह्यातील गोदामे 
भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी जिल्हा समन्वय समितीच्या मान्यतेने तसा प्रस्ताव शासनास सादर 
करणे. 


सीएमआरच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी year प्रशिक्षित गुणवत्ता नियंत्रकांची नियुक्‍ती करणे. 
तसेच त्यांच्या नियुक्त्या चक्राकार पध्दतीने (Rotational Transfer) करणे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये 
प्रशिक्षित गुणवत्ता नियंत्रक उपलब्ध नसतील, अशा ठिकाणी प्रशिक्षित गुणवत्ता नियंत्रक 
उपलब्ध करुन देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात यावा. 


गुणवत्ता नियंत्रकाचा कारभार सोपविताना पुरवठा निरिक्षक पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्राधान्य द्यावे. 


IGMRI, हापूर, हेद्राबाद व मेरठ, उत्तर प्रदेश येथे प्रशिक्षण घेतलेल्यांनाच गुणवत्ता नियंत्रकाचे 
काम सोपवावे. सदर प्रशिक्षण घेतलेले अधिकारी/कर्मचारी जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्यास तशी 
मागणी शासनाकडे सादर करण्यात यावी. 

याव्यतिरिक्तदेखीलळ अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रकांची आवश्‍यकता भासल्यास भारतीय अन्न 
महामंडळाकडून प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा विचार करण्यात यावा. 
भरडाईबाबत गिरणीधारकांविरुध्द तक्रारी असल्यास त्याबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय देणे. 
समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास गिरणीधारकांस संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे अपील 
दाखल करता येईल. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात मा.मंत्री (अनापु व ग्रास) यांच्याकडे 
अपील दाखल करता येईल. 

केंद्र शासनाच्या निदेशांप्रमाणे खरेदी झालेल्या धानाची भरडाई विहित मुदतीत होणे आवश्‍यक 
आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर साठवल्याने त्यामध्ये तूट येण्याची शक्यता 


पृष्ठ ४० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


४.१९ 


असते. त्यामुळे खरेदी HS धान 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवस उघड्यावर साठवणूक 
करावयाची परिस्थिती उद्भवल्यास असे धान मुद्दा क्र.५.२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार सामाईक 
ताब्यात ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी. तसेच खरेदी केलेले धान गोदामांमध्ये २ महिन्यांहून 
अधिक काळ शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेणे. तशी परिस्थिती उद्भवल्यास, लगतच्या 
जिल्ह्यांतील गिरणीधारकांकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मर्यादेतच वाहतूक होईल याची 
खात्री करुन मुद्दा क्र.४.७ प्रमाणे कार्यवाही करावी. 


जिल्हा समन्वय समितीने त्यांची आढावा बैठक दर १५ दिवसांनी घ्यावी. CMR दावे प्रतिपूर्तीची 
रक्‍कम मुद्दा क्र.६.९ मध्ये नमूद स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यामध्ये वर्ग केळी जात असल्याबाबत 
पाक्षिक आढावा घेणे व सदर अहवाल वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


धान भरडाईकरिता करार करण्यात आलेल्या सर्व गिरणीधारकांना करार केल्यापासून ७ 
दिवसांच्या आत भरडाईकरिता धानाच्या पहिल्या लॉटचा वितरण आदेश (D.O.) देण्यात आला 
आहे किंवा कसे, याबाबतचे संनियंत्रण करावे व आढावा घ्यावा. तसेच नियमितपणे धान वितरण 
आदेशाबाबतचा आढावा घ्यावा. 


जिल्ह्यात खरेदी होणाऱ्या धानापासून प्राप्त फोर्टीफाईड तांदुळ/सीएमआर जिल्ह्यातील 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरीत होण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात साठवणूक क्षमता 
निर्माण करावी. 


५) अभिकर्ता संस्थेची जबाबदारी:- 


५.१ 


५.२ 


५.२ 


५.४ 


नियुक्‍त करण्यात आलेल्या गिरणीधारकांच्या भरडाई क्षमता तसेच ब्लेंडिग क्षमता यांबाबतची 
माहिती अभिकर्ता संस्थांनी जिल्हा समन्वय समिती व शासनास देणे. त्यानुसार मिलर्सना धान 
भरडाईसाठी लॉट देण्याची कार्यवाही करणे. मिळरनिहाय ate वितरणाची माहिती तात्काळ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना उपलब्ध करुन द्यावी. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
त्या त्या मिलरनिहाय लॉटच्या मर्यादेमध्ये आवश्‍यक FRK (Fortified Rice Kernels) नियुक्‍त 
मिलर्सना उपलब्ध करुन देणे. 


काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या गिरणीधारकांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी 
यांना नवीन हंगामाच्या गिरणीधारकांची नियुक्‍ती होण्यापूर्वी पाठविणे. 


चालू हंगामाकरीता गिरणीधारक, अभिकर्ता संस्था व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचा त्रिपक्षीय 
करारनामा करणे. चाळू हंगामात मिलर्ससोबत करारनामा करताना सदर करारात Poel 
शासनाचे धान प्राधान्याने मिलींग व राईस फोर्टिफिकेशन करून द्यावे. त्याचप्रमाणे मिलर्सकडून 
खराब फोर्टिफाईड तांदुळ/सीएमआर (CMR + FRK) जमा केला गेल्यास तसेच धान भरडाई 
करण्यास मिलर्सने दिरंगाई केल्यास संबंधित मिलर्सवर जिल्हाधिकारी यांनी कायद्यानुसार 
दंडात्मक कारवाई करावी, या तरतूदींचा प्रामुख्याने समावेश करावा. 


बाहेरच्या जिल्ह्यातील मिलर्ससोबत त्रिपक्षीय करारनामा करताना, मिलर्सना ज्या जिल्ह्यातून 
धान भरडाईसाठी द्यावयाचे आहे, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. 
तथापि, भरडाईअंती प्राप्त होणारा सीएमआर/फोर्टीफाईड तांदुळ हा ज्या जिल्ह्यात भरडाई 
होणार आहे, त्याच जिल्ह्यात जमा करून तेथील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरीत 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


षु ण षु 


५.६ 


५.७ 


५.८ 


4.8 


५.१० 


धान खरेदी करुन, खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई व फोर्टिफिकेडान करुन, फोर्टिफाईड 
तांदुळ संबंधित गिरणीधारकांमार्फत विहित शासकीय गोदामात जमा करणे. 


उपरोक्त मुद्दा क्र.५.३ चे पालन गिरणीधारकांकडून न झाल्यास, त्याचप्रमाणे फोर्टिफाईड तांदुळ 
विहित गोदामांत जमा न केल्यास/विलंबाने जमा केल्यास, तसेच शासनाझी करारनामा 
केल्यानंतर धानाची भरडाई व फोर्टिफिकेडान प्राधान्याने न केल्यास अशा बाबींबाबत त्रिपक्षीय 
करारनाम्यामध्ये दंडात्मक कारवाईची तरतूद अंतर्भूत करणे. 


धानाचे वितरण आदेशा (D.O.) धान खरेदी केलेल्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत नियुक्‍त 
केलेल्या गिरणीधारकास देणे. धान वितरण SSS NeML पोर्टलवर ऑनलाईनच देण्यात यावे. 
कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन पद्धतीने देण्यात आलेले धान वितरण आदेश ग्राह्य धरण्यात 
येणार नाहीत आणि याकरिता अभिकर्ता संस्थांचे जिल्हा पणन अधिकारी/प्रादेशिक व्यवस्थापक 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. धान भरडाईकरिता करार करण्यात आलेल्या 
गिरणीधारकांना त्यांच्या गिरणीच्या क्षमतेनुसार धानाचे वितरण आदेश (D.O) देण्यात यावे. 
मागील खरीप तसेच रबी हंगामात धान वितरण आदेडा देताना काही ठराविक गिरणीधारकांनाच 
प्राधान्य देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये 
जिल्हांतर्गत तसेच जिल्ह्याबाहेरील गिरणीधारकांना धान वितरण आदेडा (DO) बाबतचा 
प्रस्तावित आराखडा समितीपुढे २ आठवड्यात ठेवावा. तसेच करार करण्यात आलेल्या 
गिरणीधारकांना भरडाईच्या कामगिरीनुसार सर्वसमावेशकपणे वितरण आदेशा देण्यात येतील 
याची दक्षता घ्यावी. पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये गिरणीधारकांना भरडाईकरिता धान देताना 
गिरणीच्या भरडाई व फोर्टीफिकेडान क्षमतेच्या प्रमाणात अभिकर्ता संस्थांकडून धानाचे लॉट 
भरडाईकरिता देण्याची कार्यवाही करणे. गिरणीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त धान भरडाईकरिता 
गिरणीधारकास देण्यात येऊ नये. 


अभिकर्ता संस्थांनी प्रत्येक आठवड्याच्या अखेरीस भरडाईसाठी दिळेळे धान व शासकीय 
गोदामात जमा केलेला फोर्टिफाईड तांदुळ/सीएमआर यांचे एकत्रित जिल्हानिहाय विवरणपत्र 
पोच पावतीसह (Acceptance Receipt) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, मुंबई यांना पाठविणे. 


गिरणीमालकाने धानाची भरडाई करुन फोर्टिफाईड तांदूळ/सीएमआर शासकीय गोदामात जमा 
केल्यानंतर गोदामपालाने NeML च्या संगणकीय प्रणालीवर त्याबाबत घेतलेल्या नोंदीच्या 
आधारे पुढील धान गिरणीधारकांस उपलब्ध करुन देणे. 

अभिकर्ता संस्थेने भरडाईसाठी गिरणीधारकांकडे धान सोपविताना खालीलप्रमाणे प्राथम्यक्रम 
असावा. 


अ. अभिकर्ता संस्था व frost यांच्या सामाईक ताब्यामध्ये (Joint Custody) असलेले धान. 
तसेच ज्या धान गिरणीधारकाकडे धानाचा संयुक्‍त ताबा असेल, अशा गिरणीधारकांना 
त्यांच्याकडे साठवणूक केलेल्या धानाची भरडाई करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे. तसेच 
अपवादात्मक परिस्थितीत उघड्यावर साठविलेले धान. 

आ. खाजगी गोदामात साठविलेले धान. 

सहकारी संस्थांच्या गोदामात साठविलेले धान. 

शासकीय/अभिकर्ता संस्थांच्या गोदामात साठविलेले धान. 


(धी द 


पृष्ठ ४० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


वरील अ ते ई मध्ये साठविलेले धान, पहिल्यांदा खरेदी झालेला धान प्रथम भरडाई होईल (First 


In First Out) या धर्तीवर भरडाईसाठी मिलर्सना देणे व महिनानिहाय साठा विवरणपत्रे ऑनलाईन 
अद्ययावत ठेवणे. 


५.११ 


५.१२ 


५.१३ 


५.१४ 


५.१५ 


५.१६ 


५.१७ 


५.१८ 


५.१९ 


५.२० 


करारनाम्याप्रमाणे गिरणीमालकांकडून बँक गॅरंटी घेणे. 


धान भरडाईनंतर जास्तीत जास्त म्हणजेच ६७%, फोर्टीफाईड तांदुळ/सीएमआर जमा 
करण्यास तयार असणाऱ्या गिरणीधारकास प्राधान्य देणे. 


धान भरडाईसाठी देताना गिरणीधारकाची भरडाई क्षमता (Milling capacity, Fortification 
capacity) व वाहतूकीसाठी जवळच्या अंतराचा प्रामुख्याने विचार करावा. 

गिरणीधारकाची भरडाई क्षमता लक्षात घेऊन त्याला पूर्ण हंगामात किती धान दिले जाईल व हे 
fess धान हंगाम संपण्यापूर्वी विहित मुदतीत भरडाई करुन दिले जाईल, याची हमी 
गिरणीधारकाकडून घेणे. 


प्रति क्विंटल धान भरडाईकरिता सर्वसाधारणपणे किमान ०.८ युनिट वीज खर्च होत असल्याची 
खातरजमा करणे. 


गिरणीधारकाने NeML प्रणाळीवर योग्य नोंदी घेतल्या आहेत किंवा कसे याचा आढावा 
अभिकर्ता संस्थांनी घेणे. नोंदी न घेतलेल्या गिरणीमाळकावर कारवाई करणे. 


कार्यरत खरेदी केंद्र, त्याची खरेदी क्षमता, त्या केंद्राला जोडण्यात आलेले भरडाईचे उद्दिष्ट, 
तसेच मिलर्सची संख्या व त्यांच्या मिळची भरडाई व ब्लेंडिंग क्षमता इत्यादी बाबतची माहिती 
नियंत्रण कक्षाला देणे. 


गिरणीमालकाने भरडाई केलेला सीएमआर/फोर्टिफाईड तांदूळ शासकीय गोदामात जमा करणे 
व देयक सादर करताच, अभिकर्ता संस्थेने १० दिवसात, भरडाई व इतर खर्च विहित दराने 
NeML प्लॅटफॉर्म वरुन Online पद्धतीने गिरणीमाळकास देणे. 


अभिकर्ता संस्था यांनी धान वाहतूकीचे देयक वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या कार्यालयास 
सादर करतांना जवळच्या मिलकरीता व जवळच्या मार्गाने वाहतूक केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे 
आव्यक राहील. तसेच सदर वाहतूकीची देयके पणन हंगाम २०२३-२४ साठी निश्चित केलेल्या 
SoR (Schedule of Rates) प्रमाणे अदा करण्यात येतील, याची दक्षता घ्यावी. 

भरडाईचा कालावधी संपल्यानंतर जर अभिकर्ता संस्थांकडे धान शिल्लक राहिले तर शिल्लक 
धानाची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. सदर धानाच्या खरेदीचा व इतर 
कोणताही अनुषंगीक खर्च अभिकर्ता संस्थांना अनुज्ञेय नसेळ. तसेच, सदर धानापासून जेवढा 
तांदुळ (CMR) झाला असता तेवढ्या तांदळाची केंद्र शासनाने त्या त्या कालावधीसाठी निश्चित 
केलेल्या इकॉनॉमिक HRCA दराने होणारी रक्‍कम अभिकर्ता संस्थांना शासनास जमा करावी 
लागेल. अशी सर्व रक्‍कम जमा होईपर्यंत अभिकर्ता संस्थांचा प्रशासकीय/अनुषंगिक खर्च प्रदान 
केला जाणार नाही. तसेच भरडाईविना शिल्लक राहिलेल्या धानाचा कोणताही अनुषंगिक खर्च 
अभिकर्ता संस्थांना देय होणार नाही. केंद्र शासनाने निश्चित करुन दिलेल्या कालावधीत भरडाई 
पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. 


पृष्ठ ४० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


५.२१ धानाचा सामाईक ताबा (Joint Custody) बाबत:- 


पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेला धान साठवणूकीकरिता 
गिरणीधारकास देण्यात यावा. सदर धानाचा सामाईक ताबा (Joint Custody) जिल्हा पणन 
अधिकारी/प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि संबंधित गिरणीधारक यांच्याकडे राहील. त्याकरिता 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


५.२१.१ 


५.२१.२ 


५.२१.३ 


५.२१.४ 


५.२१.५ 


५.२१.६ 


५.२१.७ 


५.२१.८ 


५.२१.९ 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला धान साठवणूकीकरिता 
गिरणीधारकास देताना गिरणीची दैनंदीन भरडाई व ब्लेंडींग क्षमता, साठवणूक क्षमता इ. 
बाबींचा विचार करून द्यावा. 


धानाची साठवणूक केंद्र /धान साठवणूक केलेला धान भरडाई गिरणीधारकांचा आवार 
शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार असावा व कोणत्याही क्षणी Physical Verification 
करिता उपलब्ध होईल अशा पद्धतीने साठवणूक करण्यात यावी. 


ज्या धान गिरणीधारकांच्या आवारामध्ये धानाची साठवणूक केळी जाईल, अशा 
मिलधारकाने प्रतीटन रु.१२५/- अशा प्रमाणात सुरक्षा अनामत रक्‍कम अभिकर्ता संस्थेकडे 
जमा करावी. 


धान गिरणीधारक धानाची भरडाई करण्याकरिता जी सुरक्षा अनामत रक्‍कम (Bank 
Guarantee) जमा करतील त्याव्यतिरिक्त धान गिरणीधारक अशी (परि.५.२१.३ मधील) 
सुरक्षा अनामत रक्‍कम जमा करतील. 


धान खरेदी केंद्रांवर ज्या प्रमाणात धान उपलब्ध असेल, त्या प्रमाणातच गिरणीधारकांना 
भरडाईकरिता धान उपलब्ध करुन fear जाईल. कोणत्याही वेळी जेव्हा धान उपलब्ध 
नसेल किंवा अभिकर्ता संस्था अथवा शासनास वाटेल त्या वेळी धान भरडाईस देण्यापासून 
रोखण्यात येईल. 


पात्र गिरणीधारकांकडील दैनंदिन भरडाई क्षमतेच्या १५ पट मर्यादेपर्यंत एवढे धान 
साठवणुकीकरिता देण्यात यावे. धानाची पुरेशी उपलब्धता असल्यास, तसेच सदर मर्यादा 
वाढविण्याची आवश्‍यकता वाटल्यास, सदर मर्यादा yo पट पर्यंत वाढविण्याचे अधिकार 
जिल्हा समन्वय समितीला राहतील. दैनंदिन भरडाई क्षमतेची परिगणना करण्यासाठी 
दिवसाला १२ तास याप्रमाणे भरडाई गृहीत धरण्यात यावी. 


जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी/प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी उपरोक्त मुद्दा क्र.५.२१.६ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार साठवणूक होईल याबाबत दक्षता घ्यावी. जर त्यानुसार साठवणूक 
करण्यात आलेली नसल्याबाबत बाब निदर्शनास आली तर, संबंधितांवर गरजेनुसार उचित 
कारवाई करण्यात येईल. 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला व धान गिरणीधारकांच्या 
आवारामध्ये केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीने साठविळेला धान, हा गिरणीधारक व 
अभिकर्ता संस्था यांच्या संयुक्‍तपणे ताब्यात असेल. 

अशा धानाचे कोणतेही नुकसान झाल्यास, त्याबाबत कोणतीही भरपाई शासनाकडून केली 
जाणार नाही. धान खरेदी केंद्रांवर ज्याप्रमाणे धानाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी 
संबंधित अभिकर्ता संस्थांची असते, त्यानुसारच गिरणीधारकांच्या ताब्यात असणाऱ्या 
धानाची जबाबदारी अभिकर्ता संस्था व संबंधित धान गिरणीधारक यांची असेल. 


पृष्ठ ४० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


५.२१.१० 


५.२१.११ 


५.२१.१२ 


4.29.93 


4.29.98 


Y 29.94 


4.29.9 


धान गिरणीधारकाने धान साठवणूक करण्यात येणाऱ्या आवारात सीसीटीव्ही लावणे, 
अग्निसंरक्षक उपकरणे व अनुषंगिक उपाययोजना करणे बंधनकारक राहील. 

साठवणूक करण्यात येणाऱ्या धानाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित 
गिरणीधारकाची राहील. त्याकरिता येणाऱ्या खर्चाचा भार संबंधित गिरणीधारकांचा राहील. 


धान गिरणीधारकाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या व 
त्याच्या आवारात साठवणूक केलेल्या धानामध्ये (सरकारी धान) इतर कोणताही (खाजगी) 
धान मिसळू नये. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी Hoa धान 
साठवणूक करताना तो योग्य पद्धतीने Mada (Partition) साठवणूक करावा. 
गिरणीधारकाकडे साठवणूक केलेले धान व त्यापासून भरडाईनंतर तयार होणारा 
सीएमआर/फोर्टीफाईड तांदुळ बेस गोदामामध्ये जमा होईपर्यंत केंद्र शासनाच्या 
निकषानुसार राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी गिरणीधारकांची राहील. तसेच अशाप्रकारे 
साठवणूकीकरिता गिरणीधारकाकडे देण्यात आलेल्या धानाची चोरी, आग किंवा इतर 
कोणत्याही कारणामुळे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
गिरणीमालकाची राहील. 


असा साठवणूक केलेला धान कोणत्याही क्षणी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडून करण्यात 
YT «Physical Verification करिता उपलब्ध असेळ याची खात्री संबंधित 
गिरणीधारकाने करावी. अज्ञा धानाचे Physical Verification करता न आल्यास संबंधित 
धान गिरणीधारकांस त्यानंतर धान साठवणूकीकरिता (Joint Custody) देण्यात येऊ नये. 
तसेच त्याच्या आवारात साठवणूक केलेले धान अभिकर्ता संस्थांनी तात्काळ इतरत्र सुरक्षित 
ठिकाणी साठवणूकीकरिता नेण्यात यावे. 

जेव्हा पूर्ण क्षमतेने धानाची साठवणूक करण्यात येईल तेव्हा संबंधित गिरणीधारकांनी 
धानाची साठवणूक केल्याचे सर्व तपशील (धानाचा साठा आदि. तसेच अभिकर्ता संस्थांना 
योग्य वाटतीळ असे तपशील) याबाबत एक प्रत साठा Hoes ठिकाणी, एक प्रत अभिकर्ता 
संस्थांच्या स्थानिक अधिकार्‍याकडे तसेच एक प्रत जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे 
सादर करावी. ज्याप्रमाणात धान भरडाईला वापरला जाईल त्याप्रमाणात सर्व तपशील 
उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी धान गिरणीधारकांची असेल. 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला धान, गिरणीधारकाकडे 
साठवणूक करताना अभिकर्ता संस्थांनी गिरणीधारकाच्या ताब्यातील संबंधित जागा 
(Storage Point) सुरक्षित असल्याची (केंद्र शासनाचे धान साठवणूक करण्याबाबतचे 
निकष पूर्ण करित असल्याची) खात्री करावी. त्यानुसार संबंधित जागेस परवानगी द्यावी व 
करारनामा करावा. ज्या जागेस अभिकर्ता संस्थांनी परवानगी दिलेली आहे, त्याच जागेत 
धानाची साठवणूक करणे गरजेचे आहे. इतरत्र साठवणूक करत असल्यास त्याबाबतची 
पूर्वपरवानगी अभिकर्ता संस्थांकडून संबंधित गिरणीधारकाने घ्यावी. 

एखाद्या गिरणीधारकाची धान भरडाई क्षमता जास्त असेल परंतु त्याप्रमाणात धान 
गिरणीच्या आवारात धान साठवणूकीकरिता जागा उपलब्ध Ao तर, अशा 
गिरणीधारकांना खालील अटी इातींच्या अधीन राहून धान साठवणूकीकरिता जागा 
भाडेतत्त्वावर/स्वमालकीने उपलब्ध करुन धान साठवणूकीकरिता करार करण्यात येईल:- 


पृष्ठ ४० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


a) अशी जागा प्रचलीत पद्धतीने करारनामा करुन धान गिरणीधारकांना उपलब्ध झालेली 
असावी. अथवा स्वमाळकीची असल्यास जमिन महसूली अभिलेखांवर (७/१२ आदि) 
संबंधित गिरणीधारकाचे नाव असावे. 


७) गिरणीधारकाची ज्याप्रमाणात भरडाई क्षमता असेल त्याच प्रमाणात अज्ञा जागेत 
धानाची साठवणूक होईल. 


c) अशी जागा फक्त धान साठवणूकीकरिता वापरण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत 
सीएमआरची साठवणूक करण्यात येणार नाही. 


0) अशा जागेची पहाणी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी/प्रादेशिक अधिकारी यांनी स्वत: 
करुनच धान गिरणीधारकास धान साठवणूकीची परवानगी देण्यात यावी. 


e) अशा जागेपर्यंत धान साठवणूक करण्याकरिता येणार्‍या वाहतूक खर्चाकरिता 
गिरणीधारकास सदर वाहतूकीसाठी शासकीय दराने रक्‍कम अदा केली जाईल. 
त्याव्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त रक्‍कम झासनाकडून अथवा अभिकर्ता 
संस्थांकडून संबंधित गिरणीधारकास देय असणार नाही. 


f) धान गिरणीधारकांच्या आवारात साठवणूक केलेल्या साठ्याच्या स्थितीबद्दल दर ७ 
दिवसांनी अभिकर्ता संस्थांनी शासनास अहवाल सादर करावा. 


६) जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या :- 


६.१ 


६.२ 


६.३ 


वितरण आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून धानाच्या भरडाईसह फोर्टिफिकेडान करुन 
फोर्टिफाईड तांदुळ/सीएमआर १० दिवसांत शासनाच्या विहीत केलेल्या गोदामात जमा होत 
आहे, याची खात्री करणे. अन्यथा या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.9.२ मधील तरतुदीनुसार 
दंडात्मक कारवाई करावी. 

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत फोर्टिफाईड राईस वितरित 
करावयाचा आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या 
धानापासून प्राप्त होणारा सीएमआर जमा करताना, फोर्टिफाईड तांदळाबाबत झासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले निकष तपासण्यात यावेत. विहित निकषांमध्ये बसणारा तांदुळच जमा 
करण्यात यावा. याकरिता केंद्र शासनाने दि.१५.०३.२०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रान्वये 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच त्यानंतर वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांनुसार अनुपालन 
करावे. (जोडपत्र-८) फोर्टिफाईड राईस तयार करण्यासाठी अभिकर्ता संस्थांकडून मुद्दा क्र.५.१ 
नुसार कार्यवाही केल्यानंतर Fortified Rice Kernels (FRK) मिलर्सना उपलब्ध करुन देणे. 


शासनाच्या विहीत केलेल्या गोदामात सीसीटीव्ही यंत्रणा लावणे बंधनकारक राहिल. सदर 
कॅमेरे अशा ठिकाणी लावावेत जेणेकरुन जमा होणारा तांदुळ, वाटप करण्यात येणारा तांदुळ, 
वाहतुकीचे ट्रक इत्यादीचे स्पष्टपणे चित्रीकरण होईल. दर १५ दिवसांनी सदर चित्रीकरण 
पेनड्राईव्हमध्ये कॉपी करणे आवश्यक राहील व त्याची तपासणी करण्यासाठी स्वंतत्र कक्ष 
स्थापन करणे. सदर तपासणीच्यावेळी चित्रीकरण HIS पेनड्राईव्ह उपलब्ध करुन देणे. 
शासकीय गोदामांमध्ये कॅमेरा लावण्याचा खर्च केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात येणाऱ्या 
प्रशासकीय खर्चातून भागविण्यात यावा व त्याची देयके वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
कार्यालयास सादर करणे. 


पृष्ठ ४० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


६.४ 


६.५ 


६.६ 
६.७ 


६.८ 


द.९ 


६.१० 


फोर्टीफाईड तांदळाच्या स्वीकृतीकरिता जिल्ह्यातील भाड्याने घेण्यात आलेल्या गोदामांची 
माहिती शासनास तसेच NeML पोर्टलवर उपलब्ध करुन देणे. 


शासकीय गोदामात फोर्टीफाईड तांदुळ प्राप्त झाल्यानंतर व तो नियतनासाठी पाठविल्यानंतर 
गोदामपाळाकडून त्याच्या संगणकीय अद्ययावत नोंदी NeML च्या प्रणाळीवर घेण्यात आल्या 
आहेत किंवा कसे याचा आढावा घेणे. अशा नोंदी अद्ययावत नसल्यास गोदामपाळावर कारवाई 
करणे. 


मुद्दा क्र.५.१ प्रमाणे होणाऱ्या कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवणे. 
मुद्दा क्र. ५.१० नुसार धान भरडाईसाठी दिला जातो किंवा कसे याबाबत आढावा घेणे. 


जर शासनामार्फत इतर जिल्ह्यातील धान गिरणीधारकांना भरडाईकरिता देण्यात आळा तर, 
शासनाने याबाबत इतर सूचना न दिल्यास, ज्या जिल्ह्यामध्ये धान भरडाई करण्यात येईल त्याच 
जिल्ह्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची फोर्टिफाईड तांदूळ जमा करुन घेण्याची जबाबदारी 
असेल. असा फोर्टिफाईड तांदूळ जमा करताना केंद्र शासनाने विहित निकषांनुसार करण्यात 
यावा. 


फोर्टीफाईड तांदळाचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत वाटप केल्याच्या दिनांकापासून तीन 
दिवसांत त्याबाबतचे प्रतिपूर्ती दावे वित्तीय सल्लागारा व उपसचिव यांना 
fadsmumbai.mhpds@ gov.in या ई-मेलवर ऑनलाईन सादर करणे. सदरची माहिती कार्यासन 
नापु २२, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांनाही देणे. त्यामध्ये 
सीएमआर/तांदळाच्या विक्रीतून येणारी रक्‍कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाच्या 
स्वीय प्रपंजी लेख्यांच्या (PLA) खात्यावर जमा करणे. सदर खाते क्रमांकांचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे नमूद करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. 

“RBI PLA A/c- 4408 FAIR PRICE SHOP SCHEME, RESERVE BANK OF INDIA, 
FORT, PAD MUMBAI खाते #.01514501075, IFSC Code-RBISOMBPA04” 


फोर्टीफाईड तांदळाचे नियतन, उचल तसेच वितरण याबाबतची अचूक माहिती शासनामार्फत 


उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गुगळशीटवर प्रत्येक महिन्याच्या १५ व ३० तारखेला न चुकता 
अद्यावत करणे. 


७) गिरणीमालकांची जबाबदारी :- 


७.१ 


७.२ 


पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये भरडाईसाठी नियुक्‍त असलेल्या गिरणीधारकांनी पणन हंगाम 
२०२३-२४ हंगामासाठी त्वरित त्रिपक्षीय करार करुन घेणे. 


अभिकर्ता संस्था/डीएमओ/आरएमओ यांनी मिळर्सलळा वितरण आदेश (DO) दिल्यावर 
गिरणीमालकाने धानाची ७ दिवसांच्या आत उचल करणे अन्यथा विलंबास जबाबदार असणाऱ्या 
मिळलरवर प्रती विलंब दिन ७० पैसे प्रती क्‍विंटल याप्रमाणे दंड आकारावा. तसेच धान उचल 
केल्यानंतर १० दिवसांत भरडाई झालेला तांदुळ (C.M.R.) शासकीय गोदामात जमा करणे. 
अन्यथा सीएमआर किंमतीवर द.सा.द.शे. १०% इतका दंड आकारण्यात येईल. सदरील दंड 
गिरणीधारकाची बँक गॅरंटी/गिरणीधारकास देय असलेल्या भरडाई/वाहतूक खर्च प्रदानातून 
एक रकमी वसूल करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


9.3 


७.5 


७.६ 


७.७ 


७.८ 


७.९ 


(9.१० 


७.११ 


८.१ 


८.२ 


८.२ 


उचल केलेल्या धानाची वाहतूक करणे, गिरणीमधील धानाची सुरक्षित साठवणूक करणे, 
फोर्टिफाईड तांदुळ वजन करुन वाहनामध्ये भरणे. त्यासाठी, ते प्रसंगी विमा उतरवतील. मात्र 
त्यासाठी शासनाकडून खर्च दिला जाणार नाही. 


गिरणीमध्ये आवक झालेले धान तसेच गोदामामध्ये पाठविण्यात आलेला फोर्टिफाईड तांदुळ 
यांची NeML च्या प्रणाळीवर अद्ययावत नोंदी ठेवणे. नोंदी अपूर्ण राहिल्यास भरडाई वाहतूक 
इ.ची अदायगी करण्यात येणार नाही. 


संबंधित गिरणीमालकाने फोर्टिफाईड तांदुळ जमा केल्याची पोहोच (Acceptance Receipt) 
लगेच व SBR उशिरा दोन दिवसांत अभिकर्ता संस्थेकडे जमा करणे. 


भरडाई केंद्रावर, भारतीय अन्न महामंडळाच्या निर्देशानुसार २७ मे.टनचा (२७० क्विंटल) लॉट 
बनविणे. 


भरडाई केंद्रावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा लावून त्याचे रेकॉर्डिंग पेनड्राईव्हमध्ये सुरक्षित ठेवावे. 
सदर रेकॉर्डिंग मागणी केल्यास शासनास उपलब्ध करुन देणे. असे चित्रीकरण उपलब्ध करुन 
न दिल्यास सदर भरडाई केंद्र रद्द करण्यास पात्र राहील. 


धान व फोर्टिफाईड तांदुळ/सी.एम.आर. च्या वाहतूकीची जबाबदारी:- 


खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची वाहतूक करुन ते धान गिरणीमध्ये 
नेण्याची व भरडाईअंती प्राप्त झालेला फोर्टिफाईड तांदुळ विहीत केलेल्या शासकीय 
गोदामापर्यंत पोहचविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी गिरणीमालकाची राहील. 


भरडाई दरम्यान मिळणारा ब्रान, भूसा इत्यादी सर्व उत्पादने गिरणीमाळकाकडे राहतील. 
त्यासाठी कोणतीही रक्‍कम त्यांचेकडून वसूल केली जाणार नाही. 
भरडाई करताना रबरी VILA ५% ते ७% पॉलिश अपेक्षित आहे. 


केंद्र शासनाने हंगाम २०२३-२४ साठी ठरविलेल्या विनिर्देशात बसणारा सीएमआर/फोर्टिफाईड 
तांदुळ असणे बंधनकारक आहे. (जोडपत्र क्र.६, ७ व ८) याप्रमाणे विहित विनिर्देशात न बसणारा 
फोर्टिफाईड तांदुळ जमा न केल्यास सदरचा तांदुळ (C.M.R) व FRK बदळून (replacement) 
देणे. ही कार्यवाही तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत गिरणीमालकाने न केल्यास 
चालू हंगामात त्यांना पुढील काम देण्यात येऊ नये. 


. पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये धानाच्या भरडाईसाठी खालील सूचना केंद्र शासनाच्या आदेशांच्या 


अधिन राहून देण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाचे यासंदर्भातील सर्व आदेश अभिकर्ता संस्थेवर व 
गिरणीधारकांवर बंधनकारक राहतील. 

उतारा :- एक क्विंटल धानाच्या भरडाईतून कमीत कमी ६७% (६७ किलो) तांदूळ (सी.एम.आर.) 
प्राप्त झाला पाहिजे. 

धानाची भरडाई:- राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तांदूळ वितरीत होत असल्यामुळे, 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची तांदळासाठी (सी.एम.आर.) 
भरडाई करण्याची कार्यवाही प्राथम्याने करावी. 


भरडाईचा दर: -केंद्र शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेले भरडाई दर सन २०२३-२४ या 
हंगामासाठी लागू राहतील. 


पृष्ठ ४० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


८.४ 


८.५ 


९.१ 


९.२ 


९.३ 


qo, 


धानाची हाताळणूक: - धान गिरणीमधील धानाची उतराई, हाताळणूक व भरडाई, तसेच केंद्र 
शासनाने पणन हंगाम 2023-28 मध्ये बारदान्यांकरिता निश्चित केलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या 
गोण्यांमध्ये, दुहेरी शिळाईसह, फोर्टिफाईड तांदुळ भरणे, तसेच फोर्टिफाईड तांदुळ वजन करुन 
वाहनामध्ये भरण्याची जबाबदारी गिरणीधारकाची असेल. 


मागील काही हंगामांचा विचार करता, शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, किमान आधारभूत 
किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यास शासनासोबत भरडाईचा 
करार करुनही विविध कारणांमुळे धान भरडाई करण्यास नकार देतात. हंगाम २०२३-२४ मध्ये 
खरेदी झालेल्या धानाची भरडाई विहित वेळेत होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, 
शासनामार्फत राज्यासाठी अथवा जिल्हास्तरावर एखाद्या जिल्ह्यासाठीअभिव्यक्‍ती स्वारस्य 
पद्धतीने (Expression Of Interest EO!) अथवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने धान भरडाई 
करण्याचे काम करुन घेण्यात येईल. 


- बारदाना = 


पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये बारदान खरेदी व वापराबाबत झासन निर्णय, क्रःखरेदी- 
११२३/प्र.क्र.१२३/नापु-२९, दि.०९.११..२०२३ मध्ये नमूद अटी शर्तीनुसार कार्यवाही करावी. 
तसेच कार्यासन-१६ अनापु व ग्रासंवि, मंत्रालय, मुंबई/वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
कार्यालयाकडून जुन्या व नव्या बारदान्यासंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन 
दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी करावे. 

बारदान्याच्या OX कोडींग (जोडपत्र H2) बाबत झासन निर्णय, क्रःखरेदी- 
११२३/प्र.क्र.१२३/नापु-२९, दि.०९.११..२०२३ मधील सूचनांचे पालन करावे. त्याचप्रमाणे 
यापूर्वी खरेदी केलेल्या नवीन व जुन्या बारदान्याचा हिशोब शासनास सादर करण्याची 
जबाबतदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. 


केंद्र शासनाचे परिपत्रक No.94-98/209¢/Py. lll, दि.१३.१२.२०१८ व दि.१२.०५.२०१७ 
अन्वये धान/0॥॥३ साठवणूकीकरिता वापर करावयाचा जुना/नवीन बारदानाबाबतचे सूचनांचे 
पालन करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची असेल. तसेच भरडाईअंती फोर्टिफाईड 
तांदुळ/0॥/॥३ जमा केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत गिरणीधारकांकडून बारदानाबाबत हिशोब 
पूर्ण करुन नियमानुसार शिल्लक बारदाना प्राप्त करुन तो धान खरेदीकरिता उपयोगात 
आणण्याबाबतची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. 


तांदुळ (C.M.R,) स्विकृतीचा आगाऊ कार्यक्रम :- 


दोन्ही अभिकर्ता संस्था व जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्‍तपणे नियुक्‍त केलेले गिरणीमालक 
पुढील आठवड्याच्या प्रत्येक तारखेस तांदळाची (C.M.R) किती वाहने विहित शासकीय 
गोदामात जमा करण्यासाठी पाठविणार, यांची आगावू माहिती (गिरणीनिहाय अग्रीम कार्यक्रम) 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना द्यावी व त्यासाठी संबंधितांची त्वरीत मान्यता (Confirmation) 
घ्यावी व अशा मान्यतेनुसार त्या-त्या तारखेस ठरविल्यानुसार वाहने पाठवावीत. अशा मान्य 
झालेल्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार गिरणीनिहाय सीएमआर/फोर्टिफाईड तांदुळ संबंधित 
गिरणीमालकामार्फत विहित शासकीय गोदामात जमा करण्यात यावा. ज्या प्रकरणी जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून तांदुळ (C.M.R) जमा करून घेण्यास विलंब झालेला आहे, अशा 
प्रकरणी संबंधित जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी/प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी विनिर्दिष्टपणे 
प्रकरणनिहाय नोंद ठेवावी. अशी कार्यवाही केल्यामुळे ज्या प्रकरणी गिरणीमालकाच्या 


पृष्ठ ४० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


9१, 


चुकीशिवाय तांदुळ (C.M.R) जमा करण्यास विलंब Ss असेल, अशा प्रकरणी 
गिरणीमालकावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. मात्र, ज्या प्रकरणी विलंबाने तांदुळ (C.M.R) 
जमा करण्यास गिरणीमालक जबाबदार असेल अशा प्रकरणी गिरणीमालकावर तांदुळाच्या 
(C.M.R) किंमतीच्या द.सा.द.शो.१५% दराने व्याज आकारणी करण्यात यावी. असा 
दंड/व्याजाची वसुली असल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी ही वसुली करुन वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव कार्यालयाकडे जमा करावी. यासंदर्भात दिनांकनिहाय देऊ केलेली वाहने, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी मान्यता दिलेली वाहने, प्रत्यक्षात पाठविलेली वाहने, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांनी स्विकारलेली वाहने व शिल्लक वाहने यांची माहिती दर आठवड्यास अभिकर्ता 
संस्थांनी जिल्हाधिकार्‍यांना व शासनास न चुकता ऑनलाईन सादर करावी. 


संबंधित गिरणीमालकाने फोर्टिफाईड तांदुळ/सीएमआर जमा केल्याची पोहोच लगेचच किंवा 
उशिरात उशिरा दोन दिवसांत अभिकर्ता संस्थांकडे जमा करावी. खरेदी केलेल्या धानाची 
भरडाई करुन तयार होणारा फोर्टिफाईड तांदुळ/सीएमआर जमा केल्याबाबतची पोहोच देताना 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी फोर्टिफाईड 
तांदुळ/सीएमआर प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाच्या विहित गोदामांत जमा झाल्याची खात्री करावी. 
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याने नियुक्‍त केलेल्या गुणवत्ता नियंत्रकाने प्रतिदिन फोर्टिफाईड 
तांदुळ/सीएमआरच्या किमान १५ Sica ऑनलाईन नोंदणी घेणे आवश्‍यक राहील. मात्र, सदर 
योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करुन तांदुळ (CMA) विहित शासकीय 
गोदामात जमा करण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांचीच राहील. 


अभिकर्ता संस्थांनी प्रत्येक आठवड्याच्या अखेरीस भरडाईसाठी दिलेले धान व विहित 
शासकीय गोदामात जमा केलेल्या फोर्टिफाईड तांदळाचे/सीएमआरचे एकत्रित विवरणपत्र पोच 
पावतीसह (जोडपत्र क्र.१ व ४) जिल्हानिहाय वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, मुंबई यांच्याकडे 
पाठवावे तसेच त्याची प्रत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावी. अभिकर्ता संस्थांनी 
सादर केळेळे एकत्रित विवरणपत्र व पोच पावतीच्या आधारे भरडाई खर्चाची प्रतिपूर्ती वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, मुंबई यांनी करावी. अभिकर्ता संस्थांमार्फत सी.एम.आर./फोर्टिफाईड 
तांदुळ शासकीय गोदामात जमा केल्यास त्याबाबतच्या दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी, अभिकर्ता 
संस्थेने वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


१२. बँक गॅरंटी व इसारा रक्‍कम - 


१२.१ इसारा रक्‍कम व अनामत रक्‍कम - भरडाईसाठी तयार असलेल्या गिरणीधारकांकडून रुपये 


५०,०००/- इसारा रक्‍कम तसेच, अशा गिरणीधारकांना एकूण भरडाईसाठी मंजूर केलेल्या 
धानासाठी लागणारा भरडाई खर्च अधिक धान भरडाईसाठी होणारा अंदाजित वाहतूक खर्च 
या दोहोंच्या एकूण किंमतीच्या 4% अनामत रक्‍कम अभिकर्ता संस्थेकडे राष्ट्रीयीकृत 
बँकेच्या नावे, धनादेशाद्वारे किंवा ऑनलाईन जमा करणे आवश्‍यक राहील. 


१२.२ अभिकर्ता संस्थांनी सर्व गिरणीधारकांकडून किमान एक वर्षासाठी राष्ट्रीयीकृत 


(Nationalized) अथवा अनुसूचित (Scheduled) बँकेची गॅरंटी घ्यावी व अंतिम हिशोब पूर्ण 
होईपर्यंत बँक गॅरंटीची मुदत आणि वैधता (Validity) पुरेशी व वेळीच वाढवून घ्यावी. 


१२.३ गिरणी धारकांनी सादर केलेली बँक गॅरंटीची सत्यता संबंधित बँकेकडून पडताळून घेणे 


अभिकर्ता संस्थांना अनिवार्य राहील. 


१२.४ गिरणीधारकास बँक गॅरंटी अभिकर्ता संस्थेकडे करारनामा करण्यापूर्वी द्यावी लागेल. 


पृष्ठ ४० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


१२.५ 


१२.६ 


१२.७ 


नेर. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


तेढ, 


१९. 


सुरक्षा अनामत व बँक गॅरंटी, भरडाईचा व्यवहार पूर्ण झाल्यावर परत करण्यात येईल, 
त्यावर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही. 

गिरणीधारकांकडून धानाच्या किंमतीच्या प्रमाणात बँक गॅरंटी जमा करण्यात यावी. (बँक 
गॅरंटी = रू.२१८३ per Quintal of Paddy + सदर मिलरकडून घेतली इसारा रक्‍कम व 
अनामत रक्‍कम) 

बँक गॅरंटी ऐवजी एफडीआर/टीडीआर घेता येईल. तो बँक गॅरंटीच्या मुल्याएवढाच असला 
पाहिजे. तसेच तो एफडीआर/टीडीआर अभिकर्ता संस्थेच्या नावे व Wan कालावधीचा 
आणि अभिकर्ता संस्थेच्या ताब्यामध्ये असावा. 

धानाचा/तांदळाचा (C.M.R) अपहार झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यास किंवा 
धानाची उचल, भरडाई व सी.एम.आर./फोर्टिफाईड तांदुळ जमा करण्यास विलंब 
झाल्यास भरपाई वसूल करण्याची कारवाई अभिकर्ता संस्थांनी जागरुकतेने वेळीच करावी. 


सी.एम.आर. जमा करताना तूट आल्यास, सी.एम.आर. च्या ठरविलेल्या दरापेक्षा सव्वापट 
रक्‍कम व फोर्टीफाईड तांदळासाठी वाचा येथील क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेली रक्‍कम अभिकर्ता संस्थांनी वेळीच वसूल करून शासनाकडे भरावी. 

सन २०२३-२४ या हंगामात धान भरडाईसाठी दि.३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत मुदत विहित 
करण्यात आली आहे. भरडाईमध्ये होणारा विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने खरेदी पाठोपाठ 
भरडाईच्या कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात यावी. शासनस्तरावरुन कोणत्याही परिस्थितीत 
वाढीव मुदतीसाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात येणार नाही, या बाबींचा अत्यंत गांभिर्याने 
विचार करुन दिलेल्या मुदतीतच भरडाई पूर्ण करुन सी.एम.आर. संबंधित 
गिरणीधारकांमार्फत विहित शासकीय गोदामात जमा करणे बंधनकारक राहील. 


धान भरडाईचे काम विहीत कालावधीत पूर्ण करण्यात न आल्यास अशा 
गिरणीधारकांसमवेत करण्यात आलेला करारनामा रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार अभिकर्ता 
संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना राहतील. गिरणीधारकांसमवेत झालेला करारनामा 
रद्द करताना इसारा रक्‍कम व अनामत रक्‍कम जप्त करुन अभिकर्ता संस्थांनी तात्काळ 
शासन जमा करावी. तसेच, गिरणीधारकांकडे शिल्लक असलेल्या धानाची व सी.एम.आर. 
ची रक्‍कम संबंधित गिरणीधारकांच्या बँक गॅरंटीतून वसूल करुन शासन जमा करावी. 
खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी धान भरडाई गिरण्यांना वेळोवेळी भेटी देवून भरडाई कामाची 
तपासणी करावी व परिणामकारक नियंत्रण ठेवावे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी किंवा सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सुध्दा वेळोवेळी झालेल्या कामाचा 
आढावा घ्यावा. 


केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार व विनिर्देशात बसणारा (FAQ) फोर्टिफाईड 
तांदुळ/सी.एम.आर.विहित कालमर्यादेत जे गिरणीधारक जमा करणार नाहीत, त्यांची नांवे 
काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येतील, ही अट करारनाम्यात समाविष्ट करण्यात यावी. 
वरील सूचनांव्यतिरिक्‍त खरेदी अभिकर्ते यांना योग्य वाटतील, samt इतर अटी व aria 
समावेश करारनाम्यात करण्यास पूर्णत: मुभा राहील. 


अभिकर्ता संस्थांनी भरडाईचे काम तातडीने पूर्ण करुन खरेदी व भरडाईसह अंतिम खर्चाचे 
हिशोब केंद्र शासनाच्या दि.१९.०८.२०१५ च्या पत्रातील सूचनेप्रमाणे आवश्‍यक कागदपत्रे व 


पृष्ठ ४० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


२०. 


२१. 


२२. 


पुराव्यासह वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचेकडे खरेदी हंगाम संपताच सहा महिन्याच्या 
विहित कालावधीत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

उपरोक्त सूचनांच्या आधारे अनुषंगिक खर्च अंतिम करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 
मंजूरीसाठी सादर केला जाईल व मंजूरीनंतर अभिकर्ता संस्थाना अनुषंगिक खर्च 
अंतिमरित्या मंजूर केला जाईल. 

उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन, गिरणीधारकांसमवेत करारनामा करणे व भरडाई 
करुन फोर्टिफाईड राईस/सी.एम.आर. जमा करणे ही कामे संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी 
तातडीने विहित मुदतीत पूर्ण करावीत व त्यासंबंधीचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल शासनास 
सादर करावा. 

वाहतूक :- 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदळाची (CMR) वाहतूक 


करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या निदेशांनुसार शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण- २६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ 
दि.१६.०८.२०१९ व त्यानंतर वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या वाहतूकीच्या दरसूचीनुसार (Sor) 
जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. 


२३. 
23.4 


२३.२ 


23.3 


भरडाईसंदर्भात NeML व PFMS पोर्टलवर ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत- 


केंद्र शासनाने दि.०७.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निदेशानुसार खरेदी व भरडाईची 
माहिती Public Fund Monitoring System (PFMS)/NeML Portal मध्ये उपलब्ध HOA 
देण्याची कार्यवाही दोन्ही अभिकर्ता संस्था व संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
रोजच्या रोज करावी व ती संबंधित क्षेत्रीय व्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ यांना 
उपलब्ध करुन द्यावी. भरडाई देयकाची अदायगी (PFMS) पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात 
यावी. (जोडपत्र-३) 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी व भरडाई योजनेंतर्गत खरेदीबाबतची सर्व माहिती केंद्र 
शासनाच्या Central Food grains Procurement Portal (CFPP) वर भरावयाची असून 
सदर माहिती सद्य:स्थितीत NeML यांच्या पोर्टलमार्फत अद्ययावत करण्यात येते. सदर 
माहिती अचूक भरण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सकत सूचना आहेत. याकरिता योजनेशी 
संबंधित अभिकर्ता संस्था, त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या उप अभिकर्ता संस्था, गिरणीधारक व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांच्याशी निगडीत असलेली अचूक माहिती NeML 
पोर्टलवर अद्ययावत करावी. सदर माहिती पोर्टलवर ऑनलाईन अद्ययावत न केल्यास 
गिरणीधारक/अभिकर्ता संस्था यांना कोणतेही देयक वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
कार्यालयाकडून अदा करण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे अभिकर्ता संस्थांनी PrMsS 
पोर्टलवर त्यांच्याशी संबंधित सर्व माहिती अद्ययावत करावी. 

धान वितरण area, गिरणीधारकांच्या नोंदी, त्यांची देयके, सीएमआर/फोर्टीफाईड तांदुळ 
स्वीकृती इत्यादी सर्व बाबी तसेच बेस गोदामामध्ये जमा होणाऱ्या सीएमआर/फोर्टीफाईड 


तांदळाची सर्व माहिती Minimum Storage Specification अंतर्गत ऑनलाईन 
प्रणालीद्वारेच भरण्यात येईल, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ४० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


२४. सर्वसाधारण सूचना - 


8) तांदूळ लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित केल्यानंतर दरमहा 
प्रमाणपत्रे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 
यांच्या कार्यालयास सादर करावीत. (जोडपत्र-५ मध्ये नमूना पहावा.) 


७) सीएमआर जमा करण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या गोदामामध्ये एकदा साठा केलेला 
सीएमआर २ महिन्यापेक्षा अधिक काळ सदर गोदामात राहणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी . 


c) सीएमआरच्या साठवणूक व वितरणाच्या कार्यवाहीबाबत स्वतंत्रपणे निदेश देण्यात 
येतील. 


d) तांदळाचे प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील वितरण व त्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सादर करावे. 


& शासनाने विहित केलेले गोदाम व शासकीय गोदाम येथील गुणवत्ता नियंत्रणाची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


वरील शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
असून त्याचा संकेतांक २०२३११२४१७४९५५१९०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH SHRIDHAR SUPE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f7773ccec10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2cb5b73b7 
5bab952ca0621, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AE91C22A99ADBAFEB91E1127B17CEF54D9C48672DC 
90AC9562BA7F619961CBBB, cn=SATISH SHRIDHAR SUPE 
Date: 2023.11.24 17:52:30 +05'30' 


सहपत्रे:- जोडपत्र १ ते ८ (सतीश सुपे) 
शासनाचे सह सचिव 


१) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस,मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 
) जिल्हाधिकारी, सर्व. 
) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 
५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 
) सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व. 
) सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ANAS अन्न महामंडळ, CA माळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, 
बोरीवली (पूर्व), मुंबई-४०००६६ 
८) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 


पृष्ठ ४० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 

प्रधान सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक ,दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई. 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 


A 


AN 


22.02 eS ०५ प पटे 


ma) 


पृष्ठ ४० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र क्रमांक -१ 


धान/तांदुळ वाहतुकीचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र 


जि jar | भरडा | डिओ. । टि.पी. |भरडा खरे ८ किमी ८ ८ किमी।| ८ ।८ किमी एकू 
अ. ल्ह्या खरे |g क्रव ।क्र. ईसाठी | दी । पेक्षा किमी । पेक्षा किमी | den ण 
क्र चे दी केंद्राचे दिनांक व दिले केंद्र कमी पेक्षा । जास्त ।पेक्षा | जास्त । वाह 
नाव | केंद्रा | नाव दिनांक| लळा ।ते ।असणा ।कमी । असणा जा ।असणा | get 
च्चे निव्वळ | मिल ।र्‍या असणा | SIT स्त र्‍या ची 
नाव धान judd | वाहतूकी = | वाहतूकी srr | वाहतूकी | निव्व 
(fq) चे साठी jaded |साठी ।णा ची ळ 
अंतर | दर कीची | दर ऱ्या । रक्‍कम | देय 
(o/fea | रक्‍कम | (रु./कक्‍्वि | वाह Lab 
) ) get म 
चे (रु.) 
अंतर 
(कि. 
मी.) 
7 2 3 ४ ५ नि ७ ८ ९-६ चिं | १२६* | १३२ 
१०*११ | ९--१ 
2 


पृष्ठ ४० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र. ; ९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र-२ 
कलर कोडिंग - खरीप पणन हंगाम 2023 -२४साठी 
Revised 
No-15(1)/2012-Py-I1I(367559) 
Government of India 


Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 
Department of Food and Public Distribution 


Krishi Bhawan, New Delhi 
Dated : 09-03-2023 


To 
The Principal Secretary/Secretary, Food & Civil Supplies Department 


UP, Uttarakhand, Rajasthan, Delhi, |J&K, Bihar, Jharkhand, W.Bengal, Assam MP, 
Maharashtra, Chhattisgarh, Gujarat, AP, Telangana, Tamilnadu, Karnataka, Kerala, 
Arunachal Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, A&N island, Lakshadweep, Puducherry, 
Chandigarh, Ladakh, Dadar & Nagar Haveli & DAMAN & Diu. 


Subject: Colour Coding of Gunny Bags to facilitate identification of crop year of stock for 
KMS 2023-24. 


Sir/Madam, 


I am directed to say that it has been decided with the approval of Competent 
Authority to adopt BLUE Colour Coding for gunny bags for KMS 2023-24. The colour coding 
will be in the manner as indicated below: 


a. Stencil or Branding as per indenters’ requirements shall be in “BLUE” colour. 


b. Marking or stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the 
FCI/State Agencies in "BLUE" colour. 


c. For identification marking of marketing season, there will be color coded strip/s on every 
jute bag. Width of each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length 
of the Bag and shall be in “BLUE” color. 


For bags to be supplied through Jute Commissioner of India. 


d.(i) Single strip is to be printed for bags to be supplied through Jute commissioner of India. 
This single strip shall be printed at a distance of about 150 mm away from any selvedge of 


the bag. \ 


"3 
— छे 


व.) For supply of jute bags to Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and 
Karnataka through Jute Commissioner’ of India, an additional Black colour strip will be 
printed on each bag at a distance of about 150 mm away from other selvedge of the bag. 


For bags not purchased through Jute Commissioner of India. 


e. For jute bags not purchased through Jute Commissioner of India, two strips shall be 
printed on each bag. Each of two strips shall be printed at a distance of about 150 mm away 
from the respective selvedges of each bag. 


Encl: as above. 


Yours faithfully, 


Ds 


(Inderdeep Kandwal) 
Under Secretary (Policy-III) 


Copy to:- 


1. Chairman, FCI, New Delhi. 
2. ED (Proc) FCI, New Delhi. 

3. Jute Commissioner, Kolkata. 
4. Chairman, IJMA, Kolkata 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र क्रमांक -३ 


कुबड आक > * >| े | 
“* - aa 


संयुक्‍त सचिव 
भारल सरकार 


f Chauhan, Ss 
Joint Secretary (Policy&FC!) 


Ph, No.: 2338 2512 उपभोक्ता aera, खाद्य और सार्वजनिक वितरण गंत्रालय 
F ax I jepolicy.fpd@nic.in न ara और सार्वजनिक वितरण विभाग 
E ; कृषि भवन, ag दिल्ली - 110001 
JOINT SECRETARY 
GOVERNMENT OF INDIA 
y, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, 
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
a7 DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
& D,O.No.17(16)/2013-Py.! _No.17 8) KRISH! BHAWAN NEW DELHE110001 
October 7, 2013 


eae Me: heehee, 


: As you are aware, there are gaps in the flow of information about the 
procurement operations on day-to-day basis in various States in a particular 
season, which results in reporting of incorrect data of Central Poo! procurement 
at various levels. 


2. To overcome this problem, this Department has requested FCI to evolve 
an ontine procurement monitoring system (OPMS) for reporting and monitoring of 

operations for wheat, paddy and coarse grains in the country on 
daily basis. Following data is planned to be managed through OPMS- 


>>> 


Stock of each commodity handed over 
by the concerned state agency on daily 
proc: of paddy 


* oy) 
by the miliers in various 
reported by the Ares Managers or 
state nodal agency) 


contect pe i agencies 
in the State (one-time entry to be updated 


)Report generation 
Software system should facil 


पृष्ठ ४० पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


मय वक 


2: ५... \ 


॥ is planned that to begin with, the Area Managers of FCI will be feeding 
the data pertaining to all State Government agencies as well as of FCI on OPMS 
on day-to-day basis. For this purpose, it would be necessary that all the State 
Chetan. State, mvolved in procurernent of wheat, paddy or coarse 

grains one officer as Nodal Officer in each revenue District in the area 
of their operations and instruct that Nodal Officer to provide all required data 
केसी Bi yi all/fax or over phone fo the concerned Area Manager of FCI on day 
to-day so that data is continuously updated in OPMS without break or time 

lag. As operations of KMS 2013-14 have started, it is requested that immediate 
i 9 to all State ios foaen this regard and they should 

र 5 Tequired न्न to the lanagers of FCI. In 
of data for the current KMS, that may also be kindly 

provided by the Nodal Officers of the State procurement agencies to the Area 

Managers of FCI for making entries in OPMS. 


4. In the next phase, we will be enabling the Nodal Officers of the State | G 


fogin ID and password by NIC 
5. Considering the importance of the matter, your immediate attention and 
kind cooperation is solicited in this 


मु“, Yours sincerely, 
Aegan Chauhan) 


एव-१७३७ -११अ 


पृष्ठ ४० पैकी २२ 


डी 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


23 


MOST IMMEDIATE 
No. 192(29)/2007-FC.A/cs 
Government of India 
Ministry of Consumer Affairs, Food and Pubic distribution 
> Departrnent of Food and Public Distribution 


Koshi Bhavan, New Delhi 
Dated the August 19, 2015 


The Principal Secretary/Secretary, 


*« 2१2१३) : 
Food & Civil Supplies Department, 


* Governments or Andhra Prudesh, Assarn, Bihar, Telangana,’ 


Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya 


Soe Rw pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar 


~or 
२. हा 
® > 
~ 
श्र 
~ 
ढं डि 
मधे, 


Is 


“4 ‘ प रं ‘ 


८२ > Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. 


(2) ©MD, FCI, New Deihi 


Subject: Procedure for submission of accounts, audited by auditors 
appointed by CRAG by State Governments in order to finalize 
procurement incidentals of State Agencies and economic cost 

of rice, wheat and coarse grains for the past years 


Madam/Sir, 


t am directed to refer to this Department's letter of even number 
cated 06.12.2008 and 16.09.2010 on the above subject vide which 
procedure for submission of final claims by the Stetes and time limit for 
sending FCI's comments tnereon was fixed to avoid delay anc expedite 
finalization of accounts. Subsequently, keeping in view the inconvenience 
being faced by some State Governments and also simplify the procedure 
for expeditious submission of proposat for fixation of final rate of 
procurement incidentals/economic cost vide Joint Secretary(Policy & FCI)’s 
D.O. letter of even number dated 27.12.2013, proforma was partially 
modified to enable the States to submit the information expeditiously. 
Further, vide fetter of even number dated 25.2.2015, State Governments 
were informed that the proforma circulated vide letter dated 27.12.2013 
will be effective from prospective date. 


2. Subsequently, while finalizing the proposals of some States, it has 
been observed that the documents required to be submitted along with 
proposal! for fixation of final rate of procurement inadentals/economic cost 
still requires further modification. imilarty, it has also been observed 
that in case of heads like administrative charges, the items which should 
be booked or not to be booked are not quite clear. Accordingly, matter 
has been further examined in the Department and it has been decided to 
circulate a ॥६ indicating the documents which must be submitted along 
with the proposal to enable Pl Cell of this Department to examine the 
proposal expeditiously and recommend realistic rates of various iterns of 
procurement incidentals. A list of documents required to be submitted 
along with the proposals (Annex-I) along with an iustrative list of Items 


Bq-2u33 -?2 


पृष्ठ ४० पैकी 23 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


Qe 


which should be booked and not to booked under the head “Administrative 
Charges” ,७ given at Annex-II, it-may be noted that the list of documents 
is not exhaustive and, whenever required to prove the veracity of a claim, 
production of more documents will be insisted upon by the Department. 


3. All State Governments are requested to strictly follow the guidelines 
iven in par@ 2 above and issued earlier from time to time while 
Submitting thele proposals for fixation of final rates of procurement 


Fincidentats/ecopemic cost. 


4. While examining the proposals and sending their cormments to this 
“Department, aff Regional Offices of FCI and FCI Headquarters are 3150 
“fequested to @nsure that the proposals to be submitted by the State 
Governments (in future should be in accordance with aforesaid 


» instructions. 
Yours faithfully, 


( Mano} KF; Gupta ) 
Director 
Tel.No.011-2338 9436 
Fax No.@11-2338 9358 


, FCI HQ, New Delhi with a request to circulate it to ail 
Seo. for strict adherence to the above procedure. 


SHAS 6 


ed 


wR, ee :- DIALS 


i 


एच-१७२३२२ PI 


aii 


ee 


पृष्ठ ४० पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र क्रमांक -४ 
तांदुळ विश्लेषण अहवाल 
(ANALYSIS REPORT OF RICE) 
दिनांक:- 
भाग “अ 


मानके (REFRACTION) टक्केवारी (PERCENTAGE) 


१, तुटलेले दाणे (Broken) 


अ. १) पर्यंत ४/१ते ¢/Over १/८ the to below 
१/८) 


ब. १ पर्यंत ४/३ते ४/ 


२. अन्य घटक (Foreign Matter) 


अ सेंद्रिय ((Organic) 


बअसेंद्रिय ( (Inorganic) 


३. क्षतिग्रस्त दाणे (Damaged Grains) 


४. रंगहिन दाणे (Discolored Grains) 


५. पांढरके दाणे (Chalky Grains) 


६. लाल दाणे (Red Grains) 


७. कमी दर्जाचे मिश्रीत दाणे (Admixture of lower 
Classes) 


८. छिळका असलेले दाणे (Husky Grains) 


र्‌, ओलावा (Moisture Content) 


भाग “ब” 


१. भात गिरणीचे नाव व पत्ता .................................................................................. _- 


२. गुणवत्ता तपासणी केलेल्या तांदुळाचे 
2000050000 काका कत ककत ताता 


Sy. स्िकेती पावती कणाकिव विलाका १ ७ ७ ७ करा 


(स्वाक्षरी) 
गुणवत्ता नियंत्रक तथा 
प्राधिकत उचल/वाहतुक प्रतिनिधी 


तांदुळ स्विकृती पावती 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्रमांक 


पृष्ठ ४० पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


दिनांक:- / / 
A. हंगाम ग 
3. यंत्रणेचे नाव क 
७. जिल्हा य 
D. भात गिरणीचे नाव व पत्ता 2 
अ.क्र. | तारीख | वाहन | गुणवत्ता | ज्या गोदामात तांदुळ | तांदळाची | एकुण ।तांदळाचे निव्वळ | शोरा 
क्रमांक | तपासणी | पाठविण्यात आला | प्रत बारदाना | वजन क्‍विंटल 
दिनांक | त्या गोदामाचे नाव संख्या 
oF २ ३ 8 4 & 9 ८ र 
प्रमाणित करण्यात येते की, वर दर्शविलेली बारदाना संख्या .............. एवढी असुन 


प्रती बारदाना वजन ५८० ग्रॅम प्रमाणे एकुण बारदान्याचे होणारे वजन 


निव्वळ वजन दर्शविले आहे. 


गिरणी मालकाचे नाव 
वसही 


कमी करुन तांदळाचे 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी........ 
यांचे प्राधिकृत प्रितिनिधीचे 
नाव व सही 


पृष्ठ ४० पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र-५ 


प्रमाणपत्र 
याद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, 


१. आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन प्राप्त CMR 
पैकी माहे --------------- , २०२२ मध्ये ---------------------- मे.टन CMR वितरित करण्यात 
आला आहे. 

२. उपरोक्त नमूद केलेला सीएमआर हो गुणवत्ता तपासणी करुन घेण्यात आला असून एफ ए क्यु 
दर्जाचा आहे. 

३. सदर CMR महाराष्ट्र शासन व अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार मधील 
सामंजस्य करारानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, इतर कल्याणकारी योजनेच्या 
लाभार्थ्यांनाच वितरित करण्यात आला आहे. 


४. तसेच, उपरोक्त नमूद परिमाण हे पूर्णत : DCP अंतर्गत प्राप्त CMR चे असून यात भारतीय अन्न 
महामंडळाकडून उचल केलेल्या तांदूळाचा CAAA नाही. 
५. सरदर तांदूळ हा बंदिस्त गोदामात साठवणूक करण्यात आलेला होता. 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


पृष्ठ ४० पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 
जोडपत्र-६ 
(खरीप हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या भाताचे (धानाचे) विनिर्देश) 
UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 


Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food 
value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, 
Argemone mexicana, Lathyrus Sativus (Khesari) admixture of deleterious substances. 


Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups. 


SCHEDULE OF SPECIFICATION 


Sr.No. Refractions Maximum Limits (% ) 
1 Foreign matter 
a) Inorganic 1.0 
b) Organic 1.0 
2 Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains 5.0* 
3 Immature, Shrunken and shrivelled grains 3.0 
| 4 | Admixture of lower class ee 
5 Moisture content 17.0 


* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4% 
N.B. 


1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per 
BIS 'Method of analysis for food grains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996, IS: 4333 (Part-II: 2002, 
and "Terminology for food grains" IS: Nos. 2813 - 1995, as amended from time to time. 


2: The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and 
Pulses IS: 14818 - 2000 as amended from time to time. 


3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not 
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and 0.2% 
respectively. 


TK OE येर OK 2K येर 


पृष्ठ ४० पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 
जोडपत्र -७ 
(हंगाम २०२३-२०२४ मध्ये खरेदी करावयाच्या सीएमआरचे/तांदूळाचे विनिर्देश) 


UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE 
(KHARIF MARKETING SEASON 2023-24) 

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good 
food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, 
admixture of unwholesome poisonous substances, Argemone maxicana and Lathyrus sativus 
(Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule 
below. It shall also conform to prescribed norms under food Safety & Standards Act, 2006/ Rules 
prescribed here under: 


SCHEDULE OF SPECIFICATION 


Maximum limit (%) 
Sr.No. Refractions Grade A Cannan 
Raw 25.00 25.00 
ok 
1. || Broken Parboiled/single parboiled rice 16.0 16.00 
2 गिणत तोती हा a Parboiled/single parboiled 05 05 
3 Damaged#/Slightly Raw 3.0 3.0 
Damaged Grains Parboiled/single parboiled rice 4.0 4.0 
; Grai Raw 3.0 3.0 
4 | निह 0 (क Parboiled/single parboiled rice 5.0 5.0 
5 Chalky Grains Raw 5.0 5.0 
6 Red Grains aa Parboiled/single parboiled 3.0 3.0 
7 Admixture of lower Raw/ Parboiled/single parboiled शि आ 0 [= 
class rice : 
8 | Dehusked Grains "२ ८२ कि, 13.0 
9 Moisture content @ oe Rarbolledsinzle paroled 14.0 14.0 


* 


Not more than 1% by weight shall be broken. 


me Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by 
weight shall be impurities of animal origin. 


# including pin point damage grains. 


@ Rice (both raw and parboiled) can be procured with moisture content up to a maximum 
limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% 
moisture, value cut will be applicable at the rate of full value. 


TK KK KK 


पृष्ठ ४० पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON 
VARIETIES OF RICE 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given 
in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Food grains" No. IS: 4333(Part-I) 1996 and 
IS: 4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for food grains’’ IS: 2813-1995 as amended from time 
to time. De-husked grains are rice kernels whole or broken which have more than 4 th of the 
surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:- 


ANALYSIS PROCEDURE: - Take 5 grams of rice (sound head rice and broken) in a petri dish 
(80 X 70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in 
distilled water) and allow standing for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. 
Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in 
distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Methanol Yellow solution 
(0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow standing for about one 
minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh 
water and count the de-husked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample 
under analysis. Three broken are counted as one whole grain. 


CALCULATIONS: 
Percentage of De-husked grains = N X 100 
WwW 
Where N = Number of de-husked grains in 5 grams of sample 


W = Total grains in 5 grams of sample. 


2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method 
of sampling of Cereals and Pulses" No.IS: 14818-2000 as amended from time to time. 


3. Broken less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. 
For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be 
taken into account. 


4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should 
be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on 
surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter. 


5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct 
process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, 
proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and 
cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains. 


STANDARDS OF RISE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/UT 
ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE 
SCHEMES. 


Guidelines for issue/ disposal of wheat and rise have been issued vide Departments letter 
no. 8-2/98-DR III dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards of rise for issue to states / 
UTs for distribution under TPDS and OWSs along with undated illustrations for KMS 2018-19 is 
as under: 


1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should confirm the standards 
of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under. 


पृष्ठ ४० पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


2. Rise stocks falling within A, B and C categories (categorization is best on damaged and 
discoloured grains) confirming to food safety norms and free from insect infestation are ready 
stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of 
broken grains, chalky grains, red grains and de-husked grains are up to 20% in excess of the 
uniform specifications. 


3. Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rise based on 
uniform specifications for KMS 2018-19 is as under: 


Maximum limit (% ) Maximum 
as per uniform permissible 
Sr.No. Refractions specifications for limit (%) for 
GradeA & GradeA & 
Common Common 
Damaged#/Slightly Raw - - 3 5 
1 Damaged Grains/Pin-_ | Parboiled/single 
point Damaged grains | Parboiled rice a: र 
Raw 3 7 
2 Discoloured Grains Parboiled/single 
; : 5 if 
parboiled rice 
उठता Raw 25 30 
3 Parboiled/single 
: : 16 19 
parboiled rice 
| 4 | Chalky Grains Raw 5 ey: ees 
Raw/ 
5 Red Grains Parboiled/single 3 4 
parboiled rice 
Raw/ 
ve! Dehusked Grains Parboiled/single 13 16 
parboiled rice 
Raw/ 
7 Foreign matter ** Parboiled/single 0.5 1.0 
parboiled rice 


पृष्ठ ४० पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९, दि.२४.११.२०२३ सोबतचे 


जोडपत्र-८ 


(खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये FRK व फोर्टिफाइड राईस बाबत गुणवत्ता नियंत्रणाचे विहित कार्यप्रणाली) 
Standard Operating Procedure (S.O.P.) for Quality Management Protocols for Fortified Rice 


Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR)) 


36-5/2018-QCC(Part) 
Government of India, 
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, 
Department of Food & Public Distribution 


untity Control Cell 
ध्ये y . Krish! Bhavan, New Dethi 
Dated: 15,03.2022 
To, 
The Secretary, 
Food and Civil Supplies Department, 
Government of .......6.0000 


(All States Government/ UT Administration) 


Sub: Standard Operating Procedure (S.0.P) for Quality Management Protocols for 
Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR) -reg. 


Madar/Sir, 

I am directed to forward herewith Standard Operating Procedure (S.O.P) for Quality 
Management Protocols for Fortified Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR) formulated by 
the Department of Food and Public Distribution, in order to maintain the quality of Fortified Rice 
Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR). Further, the State Governments, may ensure strict 


compliance of the S.O.P so as to provide good quality Fortified Rice (FR) to the beneficiaries. 
The said SOP is applicable with immediate effect. 


2. This issues with the approval of Secretary (F&PD). 


Encl : As above 


Deputy Commissioner (S&R) 
Tel: 23384784 


1, PPS to Secretary (F&PD), Department of Food and PD, Krishi Bhawan, New Delhi. 

2. Senior PPS to Secretary, Department of Expenditure,North Block, New Delhi. 

3. PPS to Secretary, Department of School Education, Shastri Bhawan, New Delhi 

4, id Secretary, Department of Women and Child Development, Shastri Bhawan, New 
5. The Director General, BIS, Bahadur Shoh Zafar Marg, New Delhi. 

6, The Chief Executive Officer, FSSAI,FDA Bhawan, New Delhi, 

7. The Chief Executive Officer, NITI Aayog, New Delhi 

8. PPS to AS & FA, Department of Food and PD, Krishi Bhawan, New Delhi. 

9. PPS to JS (Policy & FCI)/ JS (BP &PD)/ JS (Storage)/ JS (Impex & IC) 

10, The Chairman & Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi, 

11, Executive Director (QC), 701 HQ, New Delhi 

12. All Executive Director (Zones), FCI. 

13, Managing Director, CWC, New Delhi-for necessary action, please. 

14, Director (P)/ Director (FC})/Director (PD)/Director (Finance) 

15, All QCC/IGMRI offices. 

16, US (Py. I, 11, 11, 1५)/(15 (FC A/c). 

17. AD (S&1)/AD (QC)/AD (Lab). 

18, Director (Technical), NIC with a request (o put the information on the Ministry's website, 


पृष्ठ ४० पैकी 32 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


eee ee SRE hehe dee oeenn chon 5 anaes timer nee ena a eal ee anes eee 


Standard Operating Procedure (SoP) for Quality Management Protocols for Fortified 
Rice Kernels (FRK) and Fortified Rice (FR). 


Background: To address the anemia and micronutrient deficiency in the ‘country, 
Government of India approved the Centrally Sponsored Pilot Scheme on’"Fortification of 
Rice & its Distribution under Public Distribution System. Further, the Department of Food 
and Public Distribution in consultation with Ministry of Women and Child Development and 
Department of School Education and Literacy has decided to scale up the distribution of 
fortified rice in all Integrated Child Development Scheme, (ICDS) and PM POSHAN 
(erstwhile MDM scheme) schemes from April 2021 in a phased manner leveraging domestic 
supply chain through Food Corporation of India (FCI)/State as the case may be. 


Since both ICDS and PM POSHAN schemes cater to the vulnerable population of Women 
and Children, in view of this, it becomes of immense importance that the minimum threshold 
parameters fixed for quality standards of FRK should be in line with various levels under 
entire supply chain i.e. production to distribution. The ultimate objective is to curtail the 
chronic nutritional deficiencies. 


The level-wise details on the SoP are as under: 


Level 1: Production of FRK 
At the level of Fortified Rice Kernel (FRK) Manufacturer/ Supplier: 


1.1 ERK manufacturers should have FSSAI License/registration as well as quality 
certification such as ISO: 22000 etc. 


1.2 Empanelment of FRK manufacturers may be done for an initial period of three years, 
which will be reviewed on a yearly basis by an independent third party. 


13 FRK manufacturer should procure the premix for FRK production from the premix 
supplier/vendors having valid FSSAI license of 99.5 food categories as well as empanelled 
with FSSAL 


1.4 The FRK manufacturer may follow the standards as prescribed in United States 
pharmacopeia (USP) / IS / WFP - Technical Specifications for Micronutrient Powder 


etc till the time, the standards for vitamins and minerals premix are developed by 
FSSAL 


1.5 The chemical salt of the vitamin and minerals, used for FRK production, should be in 
line with the ones mentioned in FSSAI guidelines (Iron : Mecronized Ferric Pyrophosphate 
or Sodium Iron (III) Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate (Sodium feredetate - Na Fe 
EDTA); Folic Acid - Folic acid; Vitamin 2 - Cyanocobalamine or Hydroxycobalamine). 


All the premix material must be stored dry coo! ventilated and hygienic conditions away from 
direct sun light, 


1.6 — The clean broken rice at an initial moisture content of 11-12% is ground to flour of 
particle size 60 or more than 60 mesh. The rice flour is very hygroscopic in nature, hence the 


raw material and final produce need to handle to control the moisture as per Good 
Manufacturing Practices (GMP) mentioned under Section II- “Technical Guidelines ” of Pilot 


1 Atiiad — 


पृष्ठ ४० पैकी 33 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


Scheme for Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution 
System"! Technical Hand-out on Fortification of Rice, FSSAI. 


1.7 Potable water shall be used for mixing of ingredients (complying Indian Standards for 
Potable Water Standards IS 10500: 2012 with up to date amendments). 


1.8 | FSSAI approved emulsifiers / acid regulators / antioxidants shall be used as per 
the allowances prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and 
Food Additives) Regulations, 2011. 


1.9 FSSAI, has been formulated Standard Operating Procedure (SoP) for Fortified 
Rice Kernels Production, the same should also be followed. 


1.10 The level of micronutrients in FRK should have at least a middle/mean value as 
per Bureau of Standards (BIS) under IS 17782:2021 “Fortified Rice Kernels- 
Specification”. These levels as per present standards are: 


Tron - 3525 mg/kg 
Folic Acid - 10,000 micro-gram/kg 
Vitamin B 12 - 100 micro-gram/kg 


1.11 Sanctity of the raw material/fortifiers/ingredients used for FRK production should be 
verified by the State Authorities/Food Safety Officers (FSO) on regular basis. 


1.12 BIS approved equipment/machinery via IS 17853: 2022, “Equipment for 
Manufacture of Fortified Rice kernel-Specification” should be adopted by. the FRK 
manufacturers to maintain the grain density, shape, size etc. In addition, 
Colour/texture to be aligned with the locally procured/consumed varieties in a 
particular State/Area. 


1.13 The manufacturers will be given a time period of one (1) year to switch over from 
non-BIS to BIS certified machinery. 


1.14 Certificate of Analysis (CoA) is to be obtained from an independent third party 
NABL accredited laboratory under section 43 of FSS Act 2006 and FSS Regulation, 
2018. 


1.15 FRK manufacturer will obtain a COA for each batch from an independent third 
party NABL accredited lab along with self certification. The batch may be defined 
based on the Quality Management System (QMS). The QMS should be in accordance 
with the FSSAI Manual on General Guidelines on Sampling- 2016. 


1.16 FRK manufacturers will strictly maintain the records of COAs, other test records 
& FRK standardisation count/BET etc. A test check will be done to verify the self 
certification procedure adopted by FRK manufacturer (format for self certification 
enclosed as Annexure) by S&R Division of DFPD. FCI may also test check these records 
at the time of procurement. 


पृष्ठ ४० पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


1.17 All the standards/protocols specified under the operational guidelines of the pilot 
scheme should be in line at the end of empanelled FRK producers, before its delivery to the 


rice millers producing fortified rice. 

Level 2: Blending of FRK with Conventional Rice 

At the level of Rice Millers Producing Fortified Rice: 

Pre-requisites: 

2.1. The rice miller should have a valid milling license and a valid license for processing of 
fortified rice under food category 6.0 of Indian Food Categorization System (Food Safety & 
Standards Act, 2006). 

2.2 The millers should procure FRK directly from, FSSAI licensed/registered FRK 
manufacturers. 


2.3 Millers should have Automatic Blending Machine having the standards prescribed 
by BIS ie. IS 17854: 2022 to ensure accurate blending at a ratio of 1:100. 


2.4 FSSAI, has been formulated Standard Operating Procedure (SoP) for Fortified 
Rice Manufacturers, the same should also be followed. 


2.5 Millers should get +F logo endorsed from FSSAI. All bags of fortified rice 


offered for procurement to the procuring agencies must bear blue coloured +F logo 
stencilled on it as well as on rexin slips. The offered lot of fortified CMR should be 


uniformly blended with FRK (1:100). 
2.6 Atthe level of rice mill, QA/QC can be done through blending efficiency count. 


2.7 The rice millers must ensure the receipt of CoA for each consignment of FRK obtained 
by FRK manufacturer by an independent third party FSSAI notified laboratory. 


Testing of Quality Standards of Fortified Rice: 

Qualitative testing: 

2.8 During the production of fortified rice, quality checks should be done through 
blending efficiency counts conducted on hourly basis and proper record should be 
Quantitative testing: 


2.9 Rice millers should maintain batch wise record of FRK procurement and its usage for 
rice fortification as per CoA obtained from the FRK manufacturers. 


2.10 In order to ensure that only good quality FRK is used for blending, the state 
procurement agency concemed may get random samples drawn directly from the fortified 
rice prepared by the mills and get them tested from any FSSAI approved NABL accredited 
labs. 


2.11 Rice Millers will also be ensuring about packaging protocols of fortified rice as per 
FSSAI Packaging and Labelling Guidelines, related to packaging and Stencilling for proper 
identification of fortified rice stock. 


2.12 Rice millers should make provisions for internal audit once in six month and 
external audit once in a year for maintaining the "क्व management system. 


पृष्ठ ४० पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


I oS 


Level 3: Procurement of Fortified rice by FCI/ State Agencies as the case may be: 
At the time of Tendering/Empanelment and Formalising Contract 


3.1 FCI/ State Agencies should specify all pre-requisites including blending ratio (1:100) 
of FRK with conventional rice, availability of CoA, validated FSSAI license of rice millers 
etc, in their tenders to ensure uniformity and ease the QA/QC protocols, 


3.2 Procuring agency (FCI/State agency as the case may be) may use the range of 
(+)10% for blending efficiency for their operational ease. 


33 A minimum of 10% samples may be referred to FSSAI approved NABL 
accredited labs to check the level of micronutrients on monthly basis by the 
procurement agencies Ze, FCI/State procurement agencies (as the case may be) before 
sending it for distribution under various social security schemes of Gol, within its shelf 
life. 


a? 


At the time of Sourcing Fortified Rice from Millers 


3.4 Fortified rice consignments are to be checked by the quality control personnel of 
procuring agencies/Ministry as per the existing procedure for analysis of food grains (BIS 
methods with latest version/up to date amendments). 


3.5 All the responsibilities are lying with FCI, for the stocks delivered to agency. 


3.6 For stocks procured by State agencies, the primary responsibility will be with the agency 
concerned. However, this aspect may be cross checked during the inspections to be 
conducted by Ministry and FCI as per Standard Operating Procedure (SOP) for inspection of 
DCP stocks. 


3.7 The sourcing agency should check the blending ratio of each consignment at the time of 
acceptance to ensure that, whether prescribed quantity of FRK is blended with the 
conventional rice to make it fortified. 


। 3.8 The fortified rice and FRK is separated physically and FRK is weighed/counted to 
check blending efficiency. In order to check blending efficiency, sample size of 50 gms is 
suggested to get a uniform result. 


3.9 Incase there is problem in physical separation, a chemical test (Iron Spot Test) may 
also be done to identify the number of FRKs in a test sample of fortified rice. 


Secondly, to ensure that good quality FRK is used for blending, the FCI/State 

agencies concerned may get random samples (at least 10%) drawn directly from the fortified 
rice prepared by the mills and get them tested from any FSSAI approved NABL accredited 
labs for micronutrient content on monthly/quarterly basis before sending its distribution 
under various schemes of Gol in a balanced and integrated manner to accomplish the 
nutritional gaps. 

Moreover, all the provisions, which are defined and circulated on dated 16.07.2021 through 


the Standard Operating Procedure (SoP) for monitoring quality of foodgrains stocks procured 
under Decentralized Procurement (DCP) Scheme, will also ee. applicable, 


पृष्ठ ४० पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


Role of State/ District Authorities (ood Anfety) 


connary al overy step OF rico fortifiention, Distrlet Collestor will 


\, State oversipht ta ne 
oe १ the whole scheme, 


ensure (he smooth Implementation of 
LLL A proper milling agreement In 10 bo executed between Mate Mood Department and 
rico willers for willing of paddy with separate clause to be Inserted regarding 
packaging/stenoll ing of HF Togo on Juto bag nnd roxin wllp, 


3.12 Ifthe stato ngenctes are Involved [a procurement of PRK, the same may be carted out 
by Moating Hinited tenders or through GeM from any of the empinelled suppliers, 


३.13. Uso of ERK for blending wlth conventional rlee tay bo permitted only upon 
Validation of the CoA of FRK In terms of appropiate micronutrlent levels and 
microbiological spevifientions by the officials of State/Dlatrat Mood & Clyil Bupply 
Department responalble for quality control, 


३.14 State and Distrlet authoritles should undortake random Inapectlon vinita at the 
rice mills to check If the rico millor In ndhoring to the QA/QC protocols and wll 
documents are in Hne, ‘Tho samples of fortified rive may also he Mfted for analyale at 


FSSAL empanelled NADL aceredlted 1.1, 


Role of FSSAT (Food Safety Officers) 


3.15 Food Fortifiention Resource Contre (FFRC) a unit of ESSAL, which Ia functloning 48 @ 
resource hub for fortification will provide any kind of asuletance to the 1॥1(), Millora, Hates, 
FCI ote/ficilitate tralning & capacity bullding (DO's, reo millors, 11'1 owners, 'SO's ete,) 
and monitor & evaluate the programme with support from development partiers. 


3.16 Mapping of NADL aceredited Inbs under the states which may teat the various 
quality paramoters of FRK & FR, 


3.17 Sampling from empanollod PRK manufacturers and rico millers for mlcronutrlents 
analysis at least in cach quartor, 


3.18 The promotional and regulatory rolo of FSO may be ax por the “Guidebook of 
Food Fortifications for Food Safety Officers”, 


3.19 Quality inspection visits should bo made at the PRK manufacturing sito, ico mills 
during the production of FRK and fortified 110७ by tho Food Safely Officer (ISO) employed 
with FSSAI, 


3.20 The Food Safety Officer (150) should pick random samples from the mill and from 
fair price shops to ensuro tho quality of fortified rico (such that It covers all the shops and 
mills under his/her supervision in a quarter), 


Other considerations for Sampling and tenting fortified rico 


3.21 Blending efficiency test should be performed overy hour by proparing ॥ composite 
sample. The composite sample should be collected from 10-15 bays randomly every hour 
during production and blending effloleney test should then bo performed, Sample should 


always be taken before the welghment and stitching. 
Pe (- क 
- L % 


पृष्ठ ४० पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


3.22 Composite samples should be sent to FSSAI empanelled NABL accredited labs for 
testing within a week of sample collection. 


* As per Clause no. 2.4.1 of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample 
Analysis) Regulations, 2011, the sample shall be dispatched forthwith in the 
following manner: 


o The sealed container of one part of sample for analysis along with 
memorandum in Form VI shall be sent in a sealed packet to food analyst under 
appropriate condition to retain the integrity of the sample. 


o The sealed container of second and third parts of the sample and two copies of 
memorandum in Form VI shall be sent to Designated Officer by any suitable 
means. 


o The sealed container of the remaining fourth part of the sample and a copy of 
memorandum in Form VI shall be sent to an accredited laboratory along with 
fee prescribed by Authority, if so requested by the Food Business Operator, 
under intimation to the Designated Officer, provided that the fourth part 8180 
shall be deposited with Designated Officer if FBO does not request to send the 
sample to an accredited lab. 


All other instructions/guidelines, mentioned under the operational guidelines of Fortification 
of Rice and its Distribution under PDS are also applicable on FRK manufacturers/Rice 
Millers/FCI/State agencies/FSSAI etc. 


पृष्ठ ४० पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


owe og nn 70 


eee: 


a lk ei a] 
Annexure 
Format for Self Assessment Certificate 

Name of the Laboratory: ae TTC 
NABL Accreditation no.: dated Validity upto 
FSSAI License no.: dated______- Validity upto 
Name of Manufacturer: Details of Sample: 
FSSAI No. i. Date of sampling: 
Address: ii. Date of Submission of sample:_ 
Contact no.: iii, Date of Analysis; 
Capacity: tons/hr. iv. Batch no.: 

४. Representing Batch: 

vi. Sample weight (gms): 
Details of Testing: 


lll it 
2800-4250 4 
pectroscop 
हा 5 
aa हिहिप 00 
cobalamine 


पृष्ठ ४० पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ-१३२३/प्र.क्र.१९०/नापु.२९ 


Le ee ५४८०५४४१५५ ३६४२) ४0 य हित रडि <<< 


dell क हळू 
Nan 


1. [Moisture Content % [12% 11111 


all 
method 
IS 4333(Part2) | 


घ्याला fis 4333(Part 1) | 


(> 
Remarks: Best before 
(Authorized Signature) 
And — ee 
6८ 
छि 
8 


पृष्ठ ४० पैकी ४० 


